अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी 
होणाऱ्या होतकरु खेळाडूंना प्रशिक्षण व इतर 
बाबींसाठी आर्थिक सहाय्य देणेबाबत. 
निधी वितरणाबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : निवियो-२०२१/प्र.क्र.२५/क्रीयुसे -३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २३ मार्च, २०२१. 


१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. क्रीडाधो ३११३/प्र.क्र.२९/ क्रीयुसे-३, 
दि. २८/४/१४ 

२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. क्रीडाधो ३२१७/प्र.क्र.१२२/क्रीयुसे-३, 
दि. ०७/१०/२०१७. 

३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६/०४/२०२० 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ०४/०५/२०२० 

५) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक आखेआस/ 
शिफारस/प्रस्ताव/२०२०-२१/का-६/७३८९, दि.३१.०७.२०१९. 

६) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, CASAS, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्रमांक आखेआस/ 
शिफारस/प्रस्ताव/२०२०-२१/का-६/८१६७, दि.१६.०३.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यातील खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर्जेदार कामगिरी करुन पदक विजेते 
खेळाडू तयार व्हावेत तसेच राज्यातील खेळाडूंना अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहन 
मिळावे व अत्युत्कृष्ट कामगिरी करण्याकरिता आवश्‍यक असलेले तज्ञ क्रीडा प्रशिक्षकांचे मार्गदर्शन, 
स्पर्धापूर्व प्रशिक्षण, प्रवास खर्च, उपकरणे-क्रीडा साहित्य, इ. उपलब्ध करता यावेत यासाठी आर्थिक 
सहाय्य करण्याची योजना संदर्भ क्र. (9) येथील शासन निर्णय दि. २८ एप्रिल, २०१४ अन्वये लागू केली 
आहे. सन २०२०-२१ या कालावधीत प्रस्तुत योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता रु.१५०.०० लक्ष इतकी 
तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. यासंदर्भात संदर्भाधीन क्र. (५) येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या 
प्रस्तावातील ६ खेळाडू तसेच संदर्भाधीन क्र. (६) येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावातील १ खेळाडूस 
SAM एकूण ७ खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी रु. १३,०८,५५४/- च्या इतक्या निधीच्या वितरणास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता राज्यातील खेळाडूंना अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भाग घेऊन 
अत्युत्कृष्ट कामगिरी करण्याकरिता प्रोत्साहन मिळावे. तसेच, याअनुषंगाने येणाऱ्या इतर बाबी विचारात 
घेऊन त्यांना आर्थिक सहाय्य करता यावे, यासाठी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या "परिशिष्ट-अ” 
मधील ७ खेळाडूंकरीता अर्थसहाय्य करण्यासाठी रु. १३,०८,५५४/- (रुपये तेरा लक्ष आठ हजार Waal 
चौपन्न फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास व सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त 
ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निवियो-२०२१/प्र.क्र.२५/क्रीयुसे -३ 


२. याकरीता होणारा खर्च "मागणी क्रमांक : ई-३, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा-१०४, (०८)(०४) 
आंतरराष्ट्रीय क्रीडापटूंना प्रशिक्षण, खेळाचे सामान, मार्गदर्शन शुल्क इत्यादींसाठी सहाय्य(कार्यक्रम) 
(२२०४ ५६५३) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 
यावे. 


३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.४.२०२० व दि. ०४.०५.२०२० च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार 
उपरोक्त तरतूद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित जिल्हा क्रिडा अधिकारी 
तसेच, लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त (क्रीडा व 
युवक सेवा) यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक  १२६/१४७१, 
दिनांक १०.०३.२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २८९/२०२१/व्यय-५, 
दिनांक १७.०३.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


चु सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२३१६०२१३५७२१ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati MadhukKar __ on: cN= Swati Madhukar Nanal, C= IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
N an al MAHARASHTRA 
Date: 2021.03.23 16:09:13 +05'30' 


(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (शालेय शिक्षण व क्रीडा) यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

५. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

६. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

७. सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 
८. संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 

९. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा Waray, AERTS राज्य, पुणे. 
१०.वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, पुणे. 

११.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२.निवडनस्ती, क्रीयुसे-३ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निवियो-२०२१/प्र.क्र.२५/क्रीयुसे -३ 


शासन निर्णय क्रमांक : निवियो-२०२१/प्र.क्र.२५/क्रीयुसे -३, दि. २३ मार्च, २०२१ 
सोबतचे परिशिष्ट-अ 


अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा सहभाग, प्रशिक्षण व इतर बाबीसाठी आर्थिक 
सहाय्य देणेबाबतयोजना सन २०२०-२१ 


अ.क्र खेळाडूचे नाव खेळ /खेळप्रकार | मंजूर करण्यात आलेली 
रक्‍कम 
(१७. | कु. हर्षदा हरद गरड जि. पुणे | वेटलिफ्टिंग रू. १,९१,५००/- 
2. कु. जयश्री दिलीप चौधरी, जि. | सॉफ्टबॉल रू. २,००,०००/- 
जळगांव 
३. कु. गौरव किरण चौधरी, जि. | सॉफ्टबॉल रू. २,००,०००/- 
जळगाव 
४. कु. छाया विष्णु बेडाळे MFA रू. 2,00,000/- 
प. कु. माधुरी सोमनाथ लबडे, जि. | सॉफ्टबॉल रू. २,००,०००/- 
सोलापूर 
६. कु. तनिष्का विनीत पटवर्धन | तायक्वांदो रू. १,१७,०५४/- 
पुणे 
७. श्री. वरुण कपूर बॅडमिंटन रु. २,००,०००/- 
एकूण रू.१३,०८,५५४/- 
(रुपये तेरा लक्ष आठ हजार 
पाचशे चौपन्न फक्त) 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Madhukar N: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 


N anal OF MAHARASHTRA 


Date: 2021.03.23 16:09:34 +05'30' 


(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


